प्रशासकीय मान्यता 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
येथे शावविच्छेदन गृह इमारतीचे श्रेणीवर्धन 
अंतर्गत बांधकाम करण्यात येणाऱ्या 
इमारतीच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : जीसीए-२०१७/प्र.क्र.६२/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुगालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
दिनांक : १० जून, २०१९. 
वाचा: 9) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.: संवैशिवसं/ 
शावैमवअकोला/ठावगृहांचे  श्रेणीवर्धन/जया-१७-२०११/प(आय)/१७,१६३८, 
दिनांक १३.०२.२०१७. 
२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ससमा-२०१०/प्र.क्र.४(भाग-१)/का- 
१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१.०७.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे शवविच्छेदन गृह इमारतीचे श्रेणीवर्धन 
अंतर्गत बांधकाम करण्याकरीता संदर्भाधीन क्रमांक (३) येथील दिनांक ३१.०७.२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदरहू शासन निर्णयातील dead रकाना दोन येथील “बांधकामाचे नाव” या 
सदराखाली “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर" ऐवजी “शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अकोला” असे वाचण्यात यावे. 


३» सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/५/.॥89॥॥99॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१०११५९५९०७१३ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN oe ener 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE « 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर. 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जीसीए-२०१७/प्र.क्र.६२/प्रशा-१ 


३) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कोल्हापूर.(३७०००॥॥६॥०7 Sheet सह) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला. 

७) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


